राष्ट्रमाता जिजाऊ बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, 
हरसोडा, जि.बुलडाणा संचालित कर्मवीर 
भिकमसिंह पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विद्यालय निपाणा, ता.मोताळा, जि.बुलडाणा या 
शाळेचे , हरसोडा, ता.मलकापूर, जि.बुलडाणा 
येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४३१/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा : 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/(४०१/२१) एसएम-१, 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग अमरावती यांचे क्र.माध्य/अ/शा.स्थ/ 
७४९४/२१, दिनांक ३०.०८.२०२१ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रमाता जिजाऊ बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, हरसोडा, ता.मलकापूर, जि.बुलडाणा संचालित 
कर्मवीर भिकमसिंह पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय निपाणा, ता.मोताळा, जि.बुलडाणा, 
या मराठी माध्यमाच्या उच्च माध्यमिक शाळेचे (इयत्ता ८ वी ते १० वी अनुदानित व इयत्ता ११वी ते १२ वी 
विनाअनुदानित कला शाखा, विना अनुदानित), हरसोडा, ता.मलकापूर, जि.बुलडाणा येथे येथे स्थलांतर 
करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक झाळेची इमारत जीर्ण व धोकादायक असल्याने, भौतिक 
सुविधांनी परिपूर्ण इमारतीमध्ये स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक झाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत 
आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शर्तीमध्ये बदळ होणार 
नाहीत. 


झासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४३१/एसएम-१ 

(8) सदर झाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 

(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे Pasar 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, अमरावती विभाग अमरावती यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२३११३०५०२६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ ७ Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 

Pp ravi Nn Ra a fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education 
and Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae9227 
a3feaa541af10d1, 


Mundhe Salles tai eepontannne 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग अमरावती. 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 
अध्यक्ष/ सचिव, राष्ट्रमाता जिजाऊ बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, हरसोडा, ता.मलकापूर, 
जि.बुलडाणा 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


